शासन शुध्दीपत्रक- राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल 
ग्रामीण क्षेत्रात मूलभूत/ पायाभूत सुविधा या योजना 
अतंर्गत सन २०२२-२३ मधील मंजूर ग्रामपंचायत व 
विकास कामात अंशत: बदल करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : ग्राक्षेवि - २०२३/प्र.क्र.५१/का.९ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक :-१३ एप्रिल, २०२३ 


वाचा :- शासन निर्णय,अल्पसंख्याक विकास विभाग, ग्राक्षेवि- २०२२/प्र.क्र.१४३/का.९, 
दि. ६ फेब्रुवारी,२०२३. 
शासन शुध्दीपत्रक 
संदर्भाधीन शासन निर्णयातील परिशिष्ट “अ” मध्ये अ. क्र. ७ येथील अमरावती जिल्हातील ता. 
धामनगाव रेल्वे, येथील अनुक्रमांक ७७ व ८३ अन्वये ग्रामपंचायतीना मंजूर विकास काम व मंजूर निधीकरीता 
खालील प्रमाणे मान्यता देण्यात आली होती. 


जिल्हा | तालुका क्रमांक | ग्रामपंचायतीचे | विकास काम मंजूर निधी 
नाव (रुपये लक्ष) 


१ | अमरावती | धामनगाव । ७७ । पेठरघूनाथपूर | पेठरघूनाथपूर येथील कब्रस्थानळा १०.०० 


रेल्वे संरक्षण भिंत बांधकाम करणे 
२ धामनगाव । ८३ तळेगाव (दशा) | तळेगाव (दशा) मोठया मस्जिद जवळ | १०.०० 
रेल्वे शादीखाना बांधकाम करणे 


एकूण २०.०० 


त्या ऐवजी उपरोक्‍त दि. ६/०२/२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयातील परिशिष्ट " अ" मधील अ. क्र. ७ 
येथील अमरावती जिल्हातील ता.धामनगाव रेल्वे, येथील अनुक्रमांक ७७ व ८३ ग्रामपंचायतीचा विकास कामात 
अंशत: बदल करुन खालील प्रमाणे सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र | जिल्हा | तालुका | क्रमांक | ग्रामपंचायतीचे । विकास काम मंजूर निधी 
नाव (रुपये लक्ष) 
१ अमरावती | धामनगाव | ७७ मगरुळदस्तगीर । मगरुळदस्तगीर येथे मस्जिद १०.०० 
रेल्वे परिसरात शादीखाना बांधकाम करणे 
२ धामनगाव | ८३ । तळेगाव दशासर | तळेगाव दशासर येथे दुल्हेखा १०.०० 
रेल्वे वायरमन ते कासमभाई यांचे घर ते 
सुलेमानभाई घरासमोरुन रस्ता 
बांधकाम करणे 
एकूण २०.०० 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः Wala - २०२३/प्र.क्र.५१/का.९ 


३. सदर शासन शुद्धीपत्रकाप्रमाणे जिल्हाधिकारी, अमरावती यांनी तात्काळ आवऱ्यक कार्यवाही करावी. 
४. सदर झासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२३०४१३१३२५००५५१४ असा आहे. हे शुद्धीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, ७२॥५-॥ए 


प्रत, 


Digitally signed by PRASHANT DADASAHEB ANDHARE 
DN: VERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=MINORITIES 


AL 
2 16254b29e5 139aab48 1 9df96eb16b0b66a000C20a 
DADASAHEB 2 to 
se 4६ 
3026' 
ANDHARE so 
Date: 2023.04.13 


(प्र.दा. अंधारे ) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


मा.राज्यपालांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 
मा.मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव,मंत्रालय, मुंबई 

मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय, मुंबई 

मा.मुख्य सचिव महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव / सचिव सर्व मंत्रालयीन विभाग,मुंबई. 
महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर 


. afer व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
९. 


संबंधित जिल्हाधिकारी 


१०. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी/आयुक्‍्त, महानगरपालिका, अहमदनगर. 

११. मा.मंत्री/ राज्यमंत्री (अल्पसंख्याक विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१२. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय (प्रसिध्दीसाठी), मंत्रालय, मुंबई. 
१३.कक्ष अधिकारी (का-(9, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४.निवडनस्ती (का-९). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


